RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 

[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

बुधवार , मे २५ , २०२२ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १८० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ मे , २०२२ . 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम , १ ९ ७६ . 

क्रमांक पविआ- १०२२ / प्र.क्र .१०३ / पदुम- ३. – महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . ९ ) यांच्या कलम ४ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , 
याद्वारे शासन अधिसूचना कृषि व सहकार विभाग , क्र . एपीए . १०८ ९ / ३४० ९९ / ( २४६ ) / एएच -३ , दिनांक २४ जुलै १ ९ ८७ मध्ये 
पुढील सुधारणा करण्यात येत आहे : 

उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूचीनंतर खालीलप्रमाणे मजकूराचा अंतर्भाव करण्यात येत आहे ; 

२. महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम ( सुधारणा ) , १ ९९ ५ च्या अनुसूचीमध्ये अंतर्भुत असणाऱ्या प्राण्यांच्या कत्तलीसंदर्भात कत्तलपूर्व 
तपासणीकरिता सक्षम प्राधिकारी : 

( अ ) मांस निर्यातीकरिता , APEDA अथवा केंद्र शासनाच्या तत्सम प्राधिकरणांद्वारे प्राधिकृत असलेल्या राज्यातील 
अधिकृत कत्तलखान्यांनी नियुक्त केलेल्या भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम , १ ९ ८४ मधील तरतूदीनुसार नोंदणीकृत असलेल्या ; 
सोबत जोडलेल्या प्रपत्र - अ मध्ये नमूद खाजगी पशुवैद्यकांना ; संबंधित कत्तलखान्याकरीता महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम 
( सुधारणा ) , १ ९९ ५ च्या अनुसूचीमध्ये अंतर्भुत असणाऱ्या प्राण्यांच्या कत्तलीसंदर्भात कत्तलपूर्व तपासणी करण्यासाठी " सक्षम 
प्राधिकारी " म्हणून घोषित करण्यात येत आहे . 

अ 

( ब ) महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम ( सुधारणा ) , १ ९९ ५ व प्राणी क्लेष प्रतिबंधक ( कत्तलखाना ) नियम , २००१ च्या सर्व 
तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी , वर ( अ ) मध्ये सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केलेल्या भारतीय पशुचिकित्सा 
अधिनियम , १ ९ ८४ मधील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय पदवीधरांची व संबंधित कत्तलखान्यांची राहील . 

( १ ) 

भाग चार- ब - १८०-१ 


वर्ष ८ , अंक ६८ ( ३ ) ] 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २५ , २०२२ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

( ख ) वर ( अ ) मध्ये नमूद सक्षम प्राधिकारी , त्यांचा नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यास अथवा , त्यांची नियुक्ती रद्द 
झाल्यास ते सक्षम प्राधिकारी म्हणून कार्य करु शकणार नाहीत . 

प्रपत्र - अ 

अ.क्र . 

कार्यक्षेत्र 

उमेदवाराचे नाव 
( २ ) 

नियुक्तीचा कालावधी 
( ४ ) 

( १ ) 

( ३ ) 

१ . 

मे . फेअर एक्स्पोर्टस ( इंडिया ) प्रा . लि . , 
दरेगाव , ता . मालेगाव , जि . नाशिक . 

अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या 
दिनांकापासून ११ महीने 

२ . 


डॉ . साई बिल्हान गंजू 

डॉ . प्रणाली अशोक क्षीरसागर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

विकास तु . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २५ , २०२२ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDARY , DAIRY DEVELOPMENT AND 
FISHERIES DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya ( Annex ) , Mumbai 400 032 , dated the 25th May , 2022 
NOTIFICATION 

MAHARASHTRA ANIMAL PRESERVATION ACT , 1976 . 

No. PAVIA - 1022 / C.R . 103 / ADF - 3. — In exercise of the powers conferred by the section 4 of the 
Maharashtra Animal Preservation Act , 1976 ( Mah . IX of 1977 ) and all of other powers enabling 
it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby amends , the Government Notification , 
Agriculture and Co - operation Department , No. APA.1089 / 34029 I ( 246 ) / AH - 3 , dated the 24th 
July , 1987 , namely : 

After the Schedule , appended to the said notification , following matter has been inserted ; 
2. Appointment of the officers to perform the functions of " Competent Authority " under the 
said Act ; 

( a ) The Veterinary Private Practitioners ; mentioned in Annexure - A ; registered under 
provisions of the Indian Veterinary Council Act , 1984 are hereby declared as the “ Competent 
Authority " to perform the Ante - mortem examination of animals incorporated in the Schedule 
of Maharashtra Animal Preservation ( Amendment ) Act , 1995 to be slaughtered at concerned 
slaughterhouse authorized by APEDA or other similar Authorities of Central Government for 
the purpose of meat export . 

( b ) Responsibility to strictly abide by all the provisions of Maharashtra Animal Preservation 
( Amendment ) Act , 1995 and Prevention of Animals Cruelty to Animals ( Slaughterhouse ) Rules , 
2001 , rests with Veterinary graduates registered as per the provisions of Indian Veterinary 
Council Act , 1984 declared hereby as " Competent Authority " mentioned above in ( a ) at the 
concerned slaughterhouses . 

( c ) The " Competent Authority " mentioned above in ( a ) , will not be able to act as the 
" Competent Authority " after the completion of period of their appointment or , cancellation of 
their appointment . 

ANNEXURE - A 

Sr. No. 

Name of Private 
Veterinary Practitioner 

Jurisdiction 

Period of Appointment 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

1 

Dr. Sai Bilhan Ganju 

2 

Dr. Pranali Ashok 
Shirsagar . 

M / s.Fair Exports ( India ) Pvt . 
Ltd. , Daregaon Shivar , Tah . 
Malegaon , Dist.Nashik . 

11 Months from the date 
of publication of this 
notification 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

VIKAS T. KADAM , 

Under Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


